राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत 
मनमाड-देवघट, ता. मालेगांव, जिल्हा- 
नाशिक येथील महादेव मंदिर साठवण 
तलावास मान्यता व निधी वितरित 
करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः रासयो-२०२२/प्र.क्र. ९९/आस्थापना-अ 
नवीन प्रशासन भवन,१५ वा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१) पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक रासयो २०२२/प्र.क्र. ९९/आस्थापना - अ 
दि. ०८ फेब्रुवारी, २०२३. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रं. ५ मधील silos shy येथे नमूद “या मुख्य 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाज्ीर्षाखाली 
वर्गीकृत करण्यात यावा.” 

ऐवजी 

“या मुख्य लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याच 
लेखाशीर्षाखाली वर्गीकृत करण्यात यावा.” असे वाचावे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३१४१७४६२२०००४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANOHAR RAMCHANDRA BANDPATTE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND CLIMATE 
MANOHAR RAMCHANDRA १५५५ 
2.5. bt 


=! shtra, 
160e 1f4b73938805c04b0615c0907864ch639223a53ceS40f9ceBeBeG59 


BANDPATTE soso 
(म.रा.बंदपट्टे ) , 
अवर सचिव ,पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः रासयो-२०२२/प्र.क्र. ९९/आस्थापना-अ 


५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. नाशिक, नाशिक. 

९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) १. महाराष्ट्र मुंबई-४०००२० 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई- ४०००२० 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) २. महाराष्ट्र, नागपूर 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०००५१. 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

१६. संचालक, SU व कोषागरे, मुंबई 

१७. FAT परिक्षक, स्थानिक निधीलेखा, कोकण भवन, मुंबई 

१८. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 

२०. रोखशाखा, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


